संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट-अ या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.9०/१८/व्यशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२१. 


संदर्भ - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(१)(१६४)/२६५९/सात-अ 
दिनांक ११ मार्च, २०२१ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भीय पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदाकरीता पात्र उमेदवाराची शिफारस 
केळी आहे. त्यानुसार खालील स्तंभ-२ मधील उमेदवाराची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
स्तंभ -<६ मधील पदावर, ते ज्या दिनांकापासुन त्यांच्या पदाचा पदभार स्वीकृत करतील त्या दिनांकापासून 
दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. | उमेदवाराचे | वर्गवारी शेरा | आयोगाने दिलेला पदस्थापनेचा 

क्र. नाव गुणवत्ता क्रमांक तपशिल 

दि २. ३. =a षु. ६. 

i श्री. दिगांबर | इ.मा.व. | Yor | संचालक, 
अंबादास व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
दळवी संचालनालय, 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. उपरोक्त उमेदवाराची, संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत 
आहे:- 

१) उपरोक्त उमेदवाराची वेतनश्रेणी (रु.३७४००-६७००० अधिक ग्रेड वेतन रू.८९००/-) अशी राहील. 

२) सदर वेतन श्रेणी व्यतिरिक्त हासन वेळोवळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व 
स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

३) उपरोक्त उमेदवारास प्रथम वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 
येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर अनुज्ञेय राहील. 

४) उपरोक्त उमेदवाराचे परिविक्षाधीन कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, असमाधानकारक 
अथवा अपेक्षित दर्जाची न आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल 
अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 
दि.०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता, संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक 
MRI अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. उपरोक्त उमेदवाराने शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९/०३/२००३ अन्वये नियुक्‍ती दिनांकापासून दोन 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.9०/१८/व्यशि-१ 


वर्षाच्या आत संगणक अर्हता धारण करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा २८ मे २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 
संगणक अर्हता धारण करेपर्यंत अथवा त्यात सूट मिळेपर्यंत त्यांच्या वेतनवाढ रोखण्यात येतील. 

६) उपरोक्‍त उमेदवाराने हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा त्यास सदर 
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमानुसार रोखुन ठेवण्यात येईल. 

७) उपरोक्त उमेदवाराचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार 
निश्चित करण्यात येईल. 

८) सदर उमेदवाराची नियुक्ती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, मुंबई येथे श्री.अनिल जाधव 
विरुध्द महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर यांनी दाखल केलेली रिट याचिका (लॉजिंग) ५५७०/२०२१ या 
न्यायालयीन प्रकरणामधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

९) उपरोक्त उमेदवाराने सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे. सदर विहीत मुदतीत जर त्यांनी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही अथवा प्रस्तुत 
नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांनी वरील मुदतीत काहीही कळविले नाही. तर, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या 
नियुक्‍तीचे सदरचे आदेश LE करण्यात येतील. 

१०) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ११ (9) अन्वये 
उपरोक्त उमेदवाराने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणी 
प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. 

११) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. चारित्र्य-२०१७/प्र.क्र.४८४/२०१७/१६-अ, 
दि.२८/०८/२०१७ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन उमेदवाराचा चारित्र्य 
पडताळणीचा अहवाल प्राप्त करण्यात येईल. उमेदवाराने सादर केलेली माहीती असत्य असल्याचे आढळून 
आल्यास सदरचे तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र tees करून भारतीय दंड विधान संहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करण्यात येईल तसेच शासन सेवेत कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनुसार दि.०१ नोव्हेंबर,२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनाहह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
दि.०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि.०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा 
त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर, अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक: अंनियो-१००६/८७/सेवा-४ दि. १२ जानेवारी, २००७ मधील (9) ते (४) येथे नमूद केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता झाल्यास संबधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व 
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि.१८ ऑगस्ट २००९ च्या परिपत्रकात नमूद (१) ते 
(४) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नवीन परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

१३) उपरोक्त उमेदवाराचे सेवानिवृत्तीचे वय शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार राहील. 

१४) उपरोक्त उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार 

नाही. 

१५) उपरोक्त उमेदवारास शासकीय सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यास शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०९२/१०३३२प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२/१२/१९९७ मधील 
तरतुदीनुसार शासनास किमान एक महिन्याची पूर्वसूचना देणे अथवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रति 


प्रत, 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/प्र.क्र.७०/१८/व्यशि-१ 


३. संबंधित उमेदवाराने नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१८१४२६०९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


9 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार सार व नावाने 
ह > 
ie Digitally signed by Kishor Baliram Nanvare 
DN: c=l rashtra, ou=Skill Development and 
Entrepr stalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: १०९ afb3cbel 1 1b094c0c03933b517a839feb4c64184c7f85fSad 
serial INI -=2c5d8a2c16bc0d3779e84fefc3 16a 1649739 1c87251547b9a0338e4 
anvare Sek ce cn 
Date: 2021.03.16 10:59:49 +05'30° 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


श्री. दिगांबर अंबादास दळवी, संचालक, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई. 


A -O 


CC *N 


८८0) 


S — 
ee a 


aon 


११ 
१२ 


) 
) 
) 
93) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव 
मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

मा.सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

उप सचिव/सह सचिव (सवी, Pred विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय (सर्व), व्यवासय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


